वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन 
संचालनालयाच्या अधिनस्त नव्याने 
स्थापन झालेल्या व होणा-या 
संस्थांमधील पदभरतीसाठीच्या स्वतंत्र 
धोरणास मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरक्यूएन-११२०/प्र.क्र.२४६/वैसेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते. संकुल, 
९ वा मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :- ११ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा - 
area निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग समक्रमांक, दि.०९/०८/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
संदर्भाधीन दि.०९/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या 


नंदूरबार, अलिबाग, सिंधुदुर्ग व सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्नित 


रुग्णालयातील तसेच भविष्यात निमशहरी व दुरस्थ तसेच मागास भागात (यामध्ये राज्यातील क वर्ग व 


ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील ठिकाणे तसेच अन्य निमडाहरी व ग्रामीण भागातील ठिकाणे यांचा 


अंतर्भाव असेल) स्थापन होणा-या संस्थांमधील महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट-अ व 


गट-ब मधील पदांकरिता स्वतंत्र पदभरती धोरण लागू करण्यास झासनाची मान्यता प्रदान करण्यात 
आली आहे. 


प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, यवतमाळ, लातूर व अकोला या ठिकाणी 


अतिविशेषीकृत रुग्णालये स्थापन झाली आहेत. डॉक्टरांच्या अध्यापकीय पदांसह अनेक संवर्गासाठी 


या रुग्णालयांकरीता पहिल्या टप्प्याची पदनिर्मिती झाली आहे. दुसर्‍या व तिसर्‍या टप्प्यातील 


पदनिर्मिती प्रस्तावित आहे. सर्वसामान्य जनतेला अतिविशेषोपचाराच्या सुविधा मिळाव्यात म्हणून केंद्र 


पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सदर रुग्णालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आरक्‍्यूएन-११२०/प्र.क्र.२४६/वैसेवा-३ 


अध्यापकीय पदांसह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट-अ व गट-ब मधील पदांकरिता 


स्वतंत्र पदभरती धोरण या ०४ रुग्णालयांसाठी देखील लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. त्यानुसार या प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दि.०९/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेले स्वतंत्र पदभरती 


धोरण औरंगाबाद, यवतमाळ, लातूर व अकोला या ठिकाणी स्थापन झालेल्या व भविष्यात नव्याने 


निर्माण होणा-या अतिविशेषीकृत रुग्णालयांकरीता राबविण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे. त्यामुळे - 


(१) या संस्थातील पदांसाठी डॉक्टरांच्या अध्यापकीय पदांसह महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


कक्षेतील गट-अ व गट-ब मधील सर्व पदांसाठी संस्थानिहाय स्वतंत्र जाहिरात प्रसिध्द करण्यात 
येईल. 


(२) सर्व टप्प्यांसाठी पहिल्या वेळी पदभरती करताना ती १०० टक्के सरळसेवा याप्रमाणे 


करण्यात येईल. असे करताना या अगोरदच्या टप्प्यात भरली न गेलेली पदे पुढच्या टप्प्यासाठी 


विचारात घेण्यात येतील. 


(3) अशा संस्थामध्ये नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीस ०६ वर्षे काळावधीसाठी इतर कोणत्याही संस्थेत 


कोणत्याही कारणास्तव बदली मिळणार नाही. 


२. संदर्भाधीन दि.०९/०८/२०२१ च्या शासन निर्णयात नमूद कार्यपध्दती व अन्य तरतूदी 


प्रस्तावांतर्गत ०४ अतिविशेषीकृत रुग्णालयांच्या व भविष्यात नव्याने निर्माण होणा-या अतिविशेषीकृत 


रुग्णालयांच्या बाबतीत जशास तशा लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरक्‍्यूएन-११२०/प्र.क्र.२४६/वैसेवा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११११११३६४६५३१३ असा आहे. हा Bae 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH 
DNYANDEO 
DESHMUKH 


Digitally signed by SANTOSH DNYANDEO DESHMUKH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9652b1a97746d93924d97e059e2acb2aa9b6 
ef9c2644ab23e6c801f3e656b5ad, 
pseudonym=59A489202446C05B76D03643543A3688 
FF6E38B1, 
serialNumber=17757CD30ED5F82FA2A50F777CBE634 
900B7D3EBCB60660E708648C95D8488B7, 
cn=SANTOSH DNYANDEO DESHMUKH 

Date: 2022.11.11 15:50:22 +05'30" 


संतोष ज्ञा.देशामुख 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


2 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


५. मा.राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 


६. सर्व मा.मंत्री/मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


७. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र 


विधानमंडळ, मुंबई-४०० ०३२. 


८. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


९. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


१०.अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


११.सचिव, सा.वि.स. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


१२.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 
१३.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
१४.अधिष्ठाता, सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 


१५.निवड नस्ती कार्यासन वैसेवा-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


